भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणेमधील अस्थायी 
पदांना दिनांक ०१/०३/२०२१ ते दि. ३१/०८/२०२१ 
पर्यंत पुढे चालू ठेवण्यास मंजूरी देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः आपना-०२२१/प्र.क्र.४५/पापु-१५ 
सातवा मजला, गोकुळदास तेजपाल रूग्णालय इमारत संकुल 
क्रॉफर्ड मार्केट जवळ, लोकमान्य टिळक मार्ग, नवीन मंत्रालय इमारत, मुंबई Yoo ००१ 
तारीख: २३ मार्च, २०२१ 


वाचा :- 


१) शासन निर्णय वित्त विभाग क्रमांकः पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क. दिनांक १५/०२/२०२१ 

२) शासन निर्णय पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, क्रमांकः आपना-०२२०/प्र.क्र.६३/पापु-१५, 
दिनांक १६/१०/२०२० 

३) संचालक, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा, पुणे यांचे पत्र क्रमांकः प्रशासन/आस्था-२/ प्र.क्र- 
१३३/अस्थायी पदे/मुदतवाढ/१३०/२०२१, दिनांक ०२/०३/२०२१ 


प्रस्तावना :- 


पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागाच्या दिनांक ०४/०२/२००५ च्या शासन निर्णयान्वये विभागाच्या 
अधिपत्याखालील भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणेमधील पदांचा आढावा घेऊन सुधारीत आकृतीबंध मंजूर 
करण्यात आलेला आहे. भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणेमधील २७३ पदे ही अस्थायी पदे म्हणून 
ठरविण्यात आलेली असून, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणेतील पदांच्या आढाव्यानंतर शिल्लक 
राहिलेल्या पदांपासून या खात्याकडे पाणी पुरवठा विषयक योजना, यंत्रसामुग्री इत्यादी राबविण्यासाठी व 
कामाची निकड लक्षात घेऊन, अस्थायी पदांना मुदतवाढ देण्याची विनंती संदर्भाधीन क्रमांक ३ येथील 
पत्रान्वये संचालक, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा, पुणे यांनी शासनास केली आहे. 

पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागाच्या अधिपत्याखालील भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणेमधील 
लेखाशीर्ष “४४०२ भांडवली खर्च” मधील ४० अस्थायी पदांना व लेखाशीर्ष “२७०२ लघुपाटबंधारे” मधील ७८ 
HAM एकूण ११८ अस्थायी पदांना संदर्भाधीन क्रमांक २ येथील शासन निर्णयान्वये दिनांक ०१/०९/२०२० ते 
दिनांक २८/०२/२०२१ पर्यंत चाळू ठेवण्यास मान्यता देण्यात आली होती. उपसंचालक हे प्रादेशिक विभाग 
प्रमुखाचे तर वरिष्ठ भूवैज्ञानिक हे कार्यालय प्रमुखाचे पद असल्याने वित्त विभाग, शासन निर्णय १०.०९.२००१ 
मधील तरतुदीनुसार सहा महिन्यांपेक्षा जास्त काळ रिक्‍त राहिली तरी व्यपगत होत नाही. त्यामुळे लेखाशीर्ष 
४४०२ भांडवली खर्च खाळील १ उपसंचालकाचे पद व वरिष्ठ भूवैज्ञानिकाची लेखाशीर्ष “२७०२ लहान 


शासन निर्णय क्रमांक आपना ०२२१/प्र.क्र.४५/पापु-१५ 


पाटबंधारे” खालील ०९ तसेच लेखाशीर्ष “४४०२ भांडवली खर्च” खालील ०४ अस्थायी या पदांनाही पुढे चालू 
ठेवण्यास मुदतवाढ देणे आवश्‍यक आहे. 


संदर्भाधीन क्रमांक १ येथील वित्त विभागाच्या शासन निर्णयानुसार दिनांक ०१/०३/२०२१ ते 
दिनांक ३१/०८/२०२१ पर्यंत अस्थायी पदांना मुदतवाढ देण्याचे अधिकार प्रशासकीय विभागांना प्रदान 
करण्यात आले आहेत. संचालक, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा, पुणे यांनी अस्थायी पदांना मुदतवाढ 
देण्यासाठी नमूद केलेली कारणे व वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन क्रमांक १ येथील शासन निर्णयातील तरतूदी 
विचारात घेता भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणेमधील १३६ अस्थायी पदांना मुदतवाढ देण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन आहे. 


शासन निर्णय:- 


प्रस्तावनेत नमूद केलेली वस्तूस्थिती व भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणेमधील कामाची निकड 
विचारात घेऊन भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणेच्या आस्थापनेवरील १३६ अस्थायी पदांना दिनांक 
०१.०३.२०२१ ते दिनांक ३१.०८.२०२१ पर्यंत पुढे चाळू ठेवण्यास या शासन निर्णयान्वये मंजूरी देण्यात येत 
आहे. 


संचालक, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा, पुणे यांच्या आस्थापनेवरील “परिशिष्ट-अ” मध्ये 
दर्शविल्याप्रमाणे १३६ अस्थायी पदांना खालील अटी व शा्तींच्या अधीन राहून पुढे चाळू ठेवण्यास मान्यता 
देण्यात येत आहे. 
१) सदर अस्थायी पदे व्यपगत झाली नसल्याच्या धारणेच्या अधीन राहून, सदर मुदतवाढ देण्यात 
येत आहे. 
२) अस्थायी पदे ज्या कारणास्तव, ज्या अटी व शर्तीच्या अधून राहून मंजूर केली आहेत, त्यांचे पालन 
करण्यात यावे. 
३) अधिसंख्य पदावरील अधिकारी/कर्मचारी यांना जसजसे इतर पदांवर ज्या दिनांकापासून 
सामावून घेतले जाईल, त्या दिनांकापासून तसतशी अधिसंख्य पदे आपोआप रह होतील. 
उपरोक्त अस्थायी पदांसाठी होणारा खर्च “परिशिष्ट-ब” मध्ये दर्शविलेल्या लेखाशिर्षामधून त्या 
लेखाशिर्षाखाली मंजूर असलेल्या तरतूदीमधून भागविण्यात यावा. 
प्रस्तुत शासन निर्णय, वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्रमांक, पदनि-२०१६/प्र.क्र.०८/१६/आ.पु.क. 
दिनांक ०२/०३/२०२१ अन्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या प्राधिकारानुसार निर्गमित 
करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ६ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांक आपना ०२२१/प्र.क्र.४५/पापु-१५ 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०३२२१२१४१७२५२८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Ganesh Nivrutti Pawar 
a n e S h DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF 
later 


MAHARASHTRA, ou=Water Supply And 


ion Departmer 
. . postalCode=400032, st=Maharashtra, 

N | V [| 1 tt | 2.5.4.20=805bdef8ce1424c02121cecedd20e 
917ffalef512d7e8fa2e49d93adbb5ad352, 
serialNumber=1325a2533(628572438b5fb7 

11c805de49788678b97015bb0cac990e3b37 


Pawar 1 
(गणेश पवार) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


१. संचालक, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा, भूजल भवन, शिवाजी नगर, पुणे 
२. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-१/२, महाराष्ट्र. मुंबई/नागपूर 
३. महालेखापाल (लेखा परीक्षा)-१/२, महाराष्ट्र. मुंबई/नागपूर 
४. उपसचिव, आ.पु.क., वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

५. प्रादेशिक उपसंचालक, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा, सर्व 

६. निवासी लेखाधिकारी, मुंबई 

७. लेखा व अधिदान अधिकारी, मुंबई 

८. जिल्हा कोषागार अधिकारी, सर्व 

९. जिल्हा वरिष्ठ भूवैज्ञानिक, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा, सर्व. 

१०.पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागातील सर्व उपसचिव/अवर सचिव/कार्यासन अधिकारी. 
११.पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागातील सर्व कार्यासने 

१२.निवड नस्ती (कार्यासन पापु-१५). 


पृष्ठ ६ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांक आपना ०२२१/प्र.क्र.४५/पापु-१५ 


विवरणपत्र-अ 


मुदतवाढ द्यावयाच्या दांची संख्या एकूण 


आहे 9: 7000 ती ee कवके 
as 
Me i ee en आच 
क (A ती. Re 
: 

i 


भूभौतिक तज्ञ 


पज 
ह 


Pa ae हळ क ae . 
Bi SSO ee (|e 
aaa 


3 सहाय्यक 


एकूण ब 
गट-क 


.मा.प्र. 
.मा.प्र. 


शासन निर्णय क्रमांक आपना ०२२१/प्र.क्र.४५/पापु-१५ 


भौ.मा.प्र.सहाय्यक 


रप प्रवागशळासलव्क [es 
aerate ee 
SE A 0. आही 


लचुटकलख 
त 


$$ [वात्रका 


एकूण गट-क 


विका 

._ गट-अ एकूण 
त्त 1. is 0 
. cs 0. 0. (1... 
ला el 5. कवन ळा 
कहा 


Ganesh Nivrutti Pawar 


Digitally signed by 

a nes h DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF 
MAHARASHTRA, ou=Water Si 
janitation Depa 


id 
postalCode=400032, 


1424c02121cecedd20: 


. . Maharashtra, 
Nivrutti 2.5.4.20=80Sbdef8: तः 
917ffalef512d7e8fa2e49d93adbb5ad352, 


ialNumber=1325: 


12533628572438b5fb71 


1805de49788678b9701 Sbb0cac990e3b375 


Pawar a 
Date: 2021.03.23 13:36:55 +05'30' 


(गणेश पवार) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र 


शासन 


पृष्ठ ६ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांक आपना ०२२१/प्र.क्र.४५/पापु-१५ 


परिशिष्ट-ब 
अस्थायी पदांची संख्या Sarin 


Ganesh 


‘ हू postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=805bdef8ce1424c02121cecedd2 
N | V r U tt | 0e917ffal ef5 12d7e8fa2e49d93adbb5ad3 
52, 
serialNumber=1325a25331628572438b5¢ 
b711c805de49788678b97015bb0cac990 
a Wa [ €3b375423, cn: Pawar 


\=Ganesh Nivrutti Pa’ 
Date: 2021.03.23 13:37:28 +05'30° 


(TT पवार) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ६ पैकी ६ 


